वाचा :- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (२०७० ०८८२) 
या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत -१३ कार्यालयीन 
खर्च या उद्दीष्टामधील तरतूदीचे १० -कंत्राटी 
सेवा या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण. तसेच,१३- 
कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाली निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं -०५१९/ प्र.क्र.६१/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०२० 


राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांचे पत्र क्र.रासनिप्रा/ निवडणूक / लेखा/ 
कक्ष-१५/ पावसाळी पुरवणी मागणी / ४७००/२०१९, दिनांक २१.०५.२०१९. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. पुरक-२०१९/ प्र.क्र.२९/२०१९/१७- 
स, दिनांक १० जुले,२०१९. 

सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं ०५१९/ प्र.क्र.६१/१३- 
स, दिनांक २० ऑगस्ट,२०१९. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 

दिनांक २२ जानेवारी, २०२०. 

सहकार, पणन व वदस्नोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- लेखानु- २०१९/ 
(प्र.क्र.१२/२०१९)/१७-स, दिनांक २९ जानेवारी, २०२० 

सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- अर्थसं- ०५१९/ 
DEV BA, दिनांक २६ ऑगस्ट,२०१९. 


प्रस्तावना:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनीक सेवा (00) (८००)- इतर खर्च (००)(०१) राज्य 


सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७० ०८८२) या मुख्य लेखाशिर्षातर्गत सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षाकरिता “१०- कंत्राटी सेवा” अंतर्गत करण्यात आलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद त्या संबंधित 
उद्दीष्टाखालील खर्च भागविण्याकरिता अपुरी असल्यामुळे, “१३ कार्यालयीन खर्च” अंतर्गत सन 
२०१९-२० करीता रुपये ८.८४ लाख अर्थसंकल्पिय तरतुदीपैकी ८०% तरतूद रुपये ७.०७ लाख 


वितरीत करण्यात आळेली आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आस्थपनेवरील ६ कंत्राटी 


लिपिक, ७ सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी तसेच, ३ कंत्राटी शिपाई यांचे वेतन अदा 
करण्यासाठी आहे. जूनच्या पावसाळी अधिवेशनात रुपये ३७.१० लाख इतक्या रकमेची पुरक मागणी 


मंजूर झालेली आहे. त्यापैकी, रुपये २२.२६ लाख (६०%) निधी यापूर्वीच वितरीत केला आहे. आता वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -०५१९/ प्र.क्र.६१/१३-स 


विभागाने दिनांक २९ जानेवारी, २०२० च्या परिपत्रकानुसार कंत्राटी सेवेवरील कर्मचाऱ्यांचे परिश्रमिक 
(मानधन) १०- कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टामधून प्रदान करण्याचे निर्देश दिले असल्याने, १३- कार्यालयीन 
खर्च या उद्दीष्टामधील जूनच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर पूरक मागणीपैकी उर्वरित (२०%) रुपये 
७.४३ लाख इतकी रक्कम १०- कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरीत करण्याच्या अटींच्या अधिन 
१३- कार्यालयीन खर्च अंतर्गत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. 


२. १३- कार्यालयीन खर्च अंतर्गत सन २०१९-२० करीता रूपये ३८.११ लाख रकमेचे सुधारीत 
अंदाज मंजूर आहेत. त्यानुसार, १३- कार्यालयीन खर्चांतर्गत वरिल परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार 
रुपये ७.४३ लाख, १०- कंत्राटी सेवा मध्ये पुनर्वितरणाने व रुपये १.३६ लाख, १३- कार्यालयीन 
खर्चासाठी उपलब्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनिक सेवा,(००) (८००), इतर खर्च (००)(०१) 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७० ०८८२) १३- कार्यालयीन खर्चातर्गत उपलब्ध 
करण्यात आलेली रुपये ७.४३ लाख (अक्षरी रुपये सात लाख त्रेचाळीस हजार फक्त )रक्कम मागणी 
क्र.व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनीक सेवा (००) (८००)- इतर खर्च (००)(०१) राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७० ०८८२) या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता 
१०- कंत्राटी सेवांतर्गत पुनर्वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२०७० इतर प्रशासनिक सेवा,(००) (८००), इतर खर्च (00)(09) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण 
(अनिवार्य) (२०७० ०८८२) १३- कार्यालयीन खर्चामध्ये रुपये १.३६ लाख (अक्षरी रूपये एक लाख छत्तीस 
हजार फक्‍त) खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्ये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. १०- कंत्राटी सेवा अंतर्गत निधी वितरणासाठी वित्त विभागाच्या दिनांक २९.०१.२०२० 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे परिश्रमिक / मानधनाचा खर्च १०- 
कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टांतर्गत करण्यात यावा. 


= या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी वितरीत करण्यासाठी सहाय्यक 
निबंधक (अंदाज व नियोजन) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(४0004) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून व सह सहकारी निवडणुक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.९७/व्यय-२, दिनांक 93.02.2020 व 
दिनांक २५.०२.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, सदर 
निधीचा विनियोग करताना वाचा क्र. ४ येथील शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे मार्गदर्शक 
सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -०५१९/ प्र.क्र.६१/१३-स 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.शी%ीघधा53॥0[॥8.90५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३२०१६५०३१२००२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Ramesh Shankarrao ®: ene 


ost 
20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa25 1ee28dc56c75d8a65acb34103d 


INumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b5 56a5baefdddce18574a78fa2 


5 h | a gte कय :06 +05'30' 
(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
) 

) 


अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभग, मंत्रालय,मुंबई. 
उप सचिव (व्यय-२) व (अर्थ-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१. मा.प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहाय्यक. 
२. निवडनस्ती कार्यासन १३-स 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


